शासनाच्या ५% स्वेच्छाधिकार कोट्यातून 
वितरीत करण्यात आलेल्या सदनिकांच्या 
हस्तांतरण / विक्रीस परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सदनिका-२०१६/प्र.क्र.८७/नाजकधा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख:१२ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांक:सदनिका २०१६/प्र.क्र.८७/नाजकधा-१, दि.१३.१०.२०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त नमूद दि.१३.१०.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासनाच्या 4% स्वेच्छाधिकार 
कोट्यातून वितरीत करण्यात आलेल्या सदनिकेची विक्री / हस्तांतरणाचे अधिकार संबंधित नागरी 
समुहाच्या जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे प्रत्यार्पित करण्यात आले असुन सदर 
शासन निर्णयात नमुद केलेल्या अट क्रमांक अ ते फ याप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात 
आले आहेत. आता शासनाच्या ५% स्वेच्छाधिकार कोट्यातून वितरीत झालेली सदनिका बँकेकडे 
गहाण / तारण ठेवण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार सुध्दा संबंधित नागरी समुहाचे जिल्हाधिकारी 
तथा सक्षम प्राधिकारी यांना या श्ुध्दीपत्रकाद्वारे देण्यात येत आहेत. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१२१२१२०४११३०२५ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Samadhan Vasantrao Khatkale 
Samadhan ORCA लता 

ou=Urban Development 9» 

postalCode=400032, st=! a 
Va S a n t fa 0 2.5.4. cc48a0aa3fbc01f7ee956a75c9445a5b81 
Si adh 


fec5i 69234939d35b4eaceee! 0, cn=Samadhan 


Khatkale an 
(समाधान खटकाळे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे सचिव, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, मुंबई / पुणे / ठाणे / नाशिक / नागपूर / उल्हासनगर / 
सोलापूर / कोल्हापूर / सांगली नागरी समुह. 

५. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (नाजकधा-१,२,३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. निवडनस्ती (नाजकधा-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


Cc “७ ADO 


